महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
सुधारीत आकृतिबंधानुसार वरिष्ठ विधी 
अधिकारी १ पद व जनसंपर्क अधिकारी 
१ पद san २ नवीन नियमित पदांस 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय : क्र. मलोआ-११२१/प्र.क्र.१४८/म.लो.आ. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक मलळोआ१११६/प्र.क्र.५४०/आठ, दि.१ जानेवारी, २०२० 

२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.५२/आकृतिबंध/२०१७/पाच, १८ डिसेंबर, २०२० 

3) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२१/प्र.क्र.५१/२१/आपुक, दि.२३ सप्टेंबर, २०२१ 

४) उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक २३.८.२०२१ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
) 
) 


५) शासन निर्णय क्रमांक मळोआ-११२१/प्र.क्र.१४८/आठ, दि. 24 जानेवारी, 2022 

६) शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दि. २७ एप्रिल, २०२२ 

७) शासन निर्णय क्रमांक मळोआ-११२१/प्र.क्र.१४८/का-८, दि.०२ फेब्रुवारी, २०२४ 
प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकरीता संदर्भ क्र.५ येथील दि.२५ जानेवारी, २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये एकूण २७१ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आलेला आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीने 
दि.२३ ऑगस्ट, २०२१ च्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २७१ नियमित पदांव्यतिरिक्‍त 
माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी १ पद, वरिष्ठ विधी अधिकारी १ पद व जनसंपर्क अधिकारी १ पद अशी 
वाढीव ३ पदे निर्माण करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी १ पद 
या नवीन पदास दि.०२ फेब्रुवारी,२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर मान्यता देताना उच्चस्तरीय सचिव समितीने सूचित केल्यानुसार वरिष्ठ विधी अधिकाऱ्याचे 
१ नवीन पद व जनसंपर्क अधिकाऱ्याचे १ नवीन पद अशी २ पदे निर्माण करण्यास मा.मंत्रिमंडळाने 
मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय:- 
०१. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयाकरीता १ वरिष्ठ विधी अधिकारी व १ जनसंपर्क 
अधिकारी या २ नियमित पदांच्या निर्मितीस या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
पदांचा वेतन स्तर व पद भरतीचा मार्ग खालीलप्रमाणे राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-११२१/प्र.क्र.१४८/म.लो.आ. 


अ.क्र. | पदनाम वेतन स्तर पद भरतीचा मार्ग 
१ । वरिष्ठ विधी |S -24 विधी व न्याय विभागाकडून प्रतिनियुक्‍तीने/ बदलीने 
अधिकारी (रु.७८,८००-२,०९,२००) | (नियमित पद) 
२ ।जनसंपर्क ।$5-१५ प्रतिनियुक्‍्तीने- 
अधिकारी (रु.४१,८००-१,३२,३००) | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयातील माहिती 
अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती. 
(नियमित पद) 


सदर नवनिर्मित पदांचे सेवा प्रवेश नियम तयार करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने करावी. 


०२. सदर पदांकरीता होणारा वाढीव खर्च ए-०३, लेखाशीर्ष “२०५१-लोकसेवा आयोग, (१०२) राज्य 
लोकसेवा आयोग, अनिवार्य, (००) (०१) महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग (भारित) (२०५१००१३), ०१- वेतन 
या लेखाशीर्षामधील मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर शासन निर्णय उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त क्र. पदनि- 
२०२१/प्र.क्र.५११/२१/आपुक, दि.२३.०९.२०२१ तसेच वित्त विभाग (आपुक) अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.६५२/आपुक दि.०५.१२.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०२४०२२८१४५०४७६००७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by LEENA ASHISH SANKHE 
| F F N A AS H | S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=522242e2259dbf8fc1aed336674ebf6 1 38607b1 6aacbbed00301a9e 
43c62f6c7, postalCode=400032 


‘Maharash' 
rialNumber=783CA3332598C7E1C28393EA543FA05D9FB77F36A848F473 
8D12288E105699F4, ‘LEENA ASHISH SANKHE 


Date: 2024.02.28 15:00:24 +05'30' 


(लिना संखे) 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ निवासी Sear परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र मुंबई. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५) 
५. वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प-१४/आ.पु.क.) 
६. निवड नस्ती(कार्यासन-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


